मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
मुंबई/अमरावती/नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय 
कार्यालयांतर्गत अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.७०/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०४ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा : सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि.२८ सप्टेंबर, २०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णयात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 

शासन निर्णयातील पहिल्या परिच्छेदातील पहिली ओळ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, मुंबई/अमरावती/नागपूर ऐवजी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण/ 
अमरावती/नागपूर अशी वाचावी. 

तसेच तिसऱ्या परिच्छेदातील पहिळी ओळ अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई/ 
अमरावती/नागपूर ऐवजी अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे/अमरावती/यवतमाळ/ 
अकोला/नागपूर अशी वाचावी. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२११०४१६०३२४८७१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, VIKRAM NIVRUTTI 
DHAMAL 


(वि. नि. ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण/अमरावती/नागपूर. 
२) परिमंडळीय अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे/अमरावती/नागपूर. 


प्रत :- १) मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) /सचिव (रस्ते) /सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
3) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
५) महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
६) सचिव (साविस), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे कुर्ला संकुल, as (पूर्व) मुंबई. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती/नागपूर 
१०) कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) कार्यासन प्रशासन-१ (निवडनस्ती). 


SS प 


